महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या सलग 
शोतावर, शोताच्या बांधावर व पडीक जमिनीवर 
अमृत महोत्सवी फळझाड / वृक्ष लागवड व 
फूलपिक लागवड कार्यक्रम राबविण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) 
शासन शुध्दिपत्रक क्र. फळबाग- २०२२/ प्र.क्र.४४/ मग्रारो - ५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुबंई ४०००३२ 
दिनांक : १५ मे, २०२३ 


वाचा- 
१. शासन निर्णय क्र. फळबाग-२०२१/ प्र.क्र.६३/ मग्नारो -५ दि.३० मार्च, २०२२ 
२. शासन शुध्दिपत्रक क्र. फळबाग-२०२२/प्र.क्र.४४/मग्रारो-५ दि.१५ जुले, २०२२ 


शुध्दिपत्रक - 


विभागाच्या दिनांक ३० मार्च, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या सळग शेतावर, शोताच्या बांधावर व पडीक 
जमिनीवर अमृत महोत्सवी फळझाड / वृक्ष लागवड व फूलपिक लागवड कार्यक्रम राबविण्याबाबत 
निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 
२. सदर शासननिर्णयामध्ये खालील प्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम १९७७ (दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१४ पर्यंत सुधारित) मधील 


अनुसूची दोन मधील परिच्छेद ४ नमुद करण्यात आल्याप्रमाणे खालील प्रवर्गातील प्राधान्य क्रमानुसार 


वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या सलग शेतावर, शेताच्या बांदावर पडीक शोत जमीनीवर फळझाड व फुलपिक 


लागवड कार्यक्रम ग्राम पंचायती तसेच कृषी व फलोत्पादन विभागामार्फत आणि वृक्ष लागवड 


कार्यक्रम वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आलेली 


आहे. च्या ऐवजी 


महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम १९७७ (दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१४ पर्यंत सुधारित) मधील 


अनुसूची दोन मधील परिच्छेद ४ नमुद करण्यात आल्याप्रमाणे खालील प्रवर्गातील प्राधान्य क्रमानुसार 


वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या सलग शेतावर, SAAT बांदावर पडीक शोत जमीनीवर फळझाड व फुलपिक 


लागवड कार्यक्रम आणि वृक्ष लागवड कार्यक्रम ग्रामपंचायत विभाग, कृषी व फलोत्पादन विभाग तसेच 


वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत हाती घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. असे 


वाचावे. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः फळबाग- २०२२/ प्र.क्र.४४/ मग्रारो - ५ 


३. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७"///.शीक्षीवा95॥0[॥9.90०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०५१५१६३२४२३०१६ असा 


आहे. हे श्युध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NANDKUMAR VERMA 
Date: 2023.05.18 12:47:25 +05'30' 


(नंद कुमार) 
अपर मुख्य सचिव (रोहयो) 


प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

४. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

६. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय मुंबई 
७. संचालक,अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय 

८. महासंचालक,माहीती व जनसंपर्क मंत्रालय, मुंबई 

९. सर्व विभागीय आयुक्त, 

१०.आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, नागपूर 
११.सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून) 

१२.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद 

१३.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नागपूर 

१४.आयुक्त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१५.संचाळक, फलोत्पादन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१६.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
१७.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 
१८. सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/कक्ष अधिकारी नियोजन विभाग (रोहयो) 
१९.सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) 

२०.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

२१.निवड नस्ती रोहयो -५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


